सहाय्यक सरकारी अभियोक्ता, गट-"अ" 
या पदावर सरळसेवेने नियुक्ती 
करण्याबाबत. 
महाराष्ट्र शासन 
गृह विभाग 
शासन आदेशा क्र.डीपीपी-१०२२/प्र.क्र.१९९/पोल-१० 
दुसरा मजला, मादाम कामा मार्ग, 
हुतात्मा राजगुरु चौक, मंत्रालय, 
मुंबई-४०० ०३२. 
दिनांक :- १३ मार्च,२०२३ 
संदर्भ :- १) शासन मागणीपत्र पत्र क्र.डीपीपी-२०१३/प्र.क्र.२०६/पोल-१०,दि.११.०५.२०१५ 
२ोमहाराष्ट्र लोकसेवा आयोगाचे पत्र क्रमांक:-९८६(१०)/१५६७/आठ/एकोणतीस, 
दि. २६.०८.२०२२ 
शासन आदेशा :- 
महाराष्ट्र लोकसेवा आयोगाने वरील संदर्भ २ च्या पत्रान्वये खाळील दोन उमेदवारांची सहाय्यक 
सरकारी अभियोक्ता या पदाकरिता शिफारस केली होती. 
खालील दोन उमेदवारांची "महाराष्ट्र शासकीय गट अ व गट ब (राजपत्रित व अराजपत्रित) पदांवर 
सरळसेवेने व पदोन्नतीने नियुक्तीसाठी महसूल विभाग वाटप नियम, २०२१" मधील तरतूदीनुसार 
"परिविक्षाधीन सहाय्यक सरकारी अभियोक्ता,गट-अ" या पदावर त्यांच्या नावापुढे दर्शविळेल्या ठिकणी 
स्थानापन्न नियुक्‍ती करण्यात येत आहे. 


अ.क्र. | शिफारस नांव प्रवर्ग वाटप करण्यात आलेला | नियुक्तीचा 
क्र. महसूली विभाग जिल्हा 
r | ; १९५ श्रीमती deat प्रल्हादराव | अराखीव औरंगाबाद औरंगाबाद 
सदगुरु (इ.मा.व) (महिला) 
वर्गवारीकरिता 
२. | २५१ श्रीमती सोनेलबेन | अराखीव पुणे सोलापूर 
दादाभाई पवार (अ.जा) (महिला) 
वर्गवारीकरिता 


२. वरील उमेदवारांची नियुक्‍ती खालील अटी व शर्तीच्या अधीन राहून करण्यात येत आहे :- 

१) संबंधित उमेदवारास नियुक्तीचे आदेश प्राप्त झाल्याच्या दिनांकापासून ३० दिवसांत 
नियुक्तीच्या ठिकाणी हजर व्हावे लागेल. अन्यथा त्यांना सेवाज्येष्ठता गमवावी लागेल. 

२) परिविक्षा कालावधी ते नियुक्तीच्या पदावर रुजू झाल्याच्या दिनांकापासून २ वर्षाचा 
(प्रशिक्षण कालावधी धरुन) असेल. 

३ या पदासाठी विहित केलेले प्रशिक्षण त्यांना पूर्ण करावे लागेल. 

४ सदर परिविक्षाधीन सहाय्यक सरकारी अभियोक्ता यांना शासन निर्णय, सामान्य प्रशासन 
विभाग, क्रमांक प्रशिक्षण-२०००/प्र.क्र.६१/२००१/३९, दिनांक १९ मार्च, २००३ अन्वये 
संगणक हाताळणी / वापराबाबतचे शासन मान्यताप्राप्त आवश्‍यक ते प्रमाणपत्र 
नियुक्तीच्या दिनांकापासून दोन वर्षाच्या आत विभाग प्रमुखाकडे सादर करणे अनिवार्य 
राहिल. अन्यथा प्रस्तुत पदावरील त्यांच्या सेवा समाप्त करण्यात येतील. 


शासन आदेश क्रमांकः डीपीपी-1022/प्र.क्र.199/पोल-10 

५ सदर उमेदवारांची सेवाज्येष्ठता ही महाराष्ट्र लोकसेवा आयोगाने ठरविलेल्या गुणवत्ता 
क्रमांकानुसार राहिल. 

६ नियुक्तीवर रुजू होण्यासाठी कराव्या लागणाऱ्या प्रवासासाठी उमेदवारांना प्रवास भत्ता 
मिळणार नाही. 

७ उमेदवारांनी दोन वर्षाच्या परिविक्षा काळावधी किंवा त्यानंतर शासनाने विहित 
नियमानुसार वाढविलेला परिविक्षा कालावधी समाधानकारकरित्या पूर्ण केल्यानंतर 
त्यांची "सहाय्यक सरकारी अभियोक्ता" या संवर्गात नियमित नियुक्‍ती केली जाईल. 

८) उमेदवार जर दोन वर्षांच्या कालावधीच्या आत किंवा वाढविलेल्या परिविक्षा 
कालावधीमध्ये कामाचा अपेक्षित दर्जा प्राप्त करुन AHS नाहीत आणि / किंवा विहित 
परिक्षा / चाचण्या उत्तीर्ण झाले नाहीत किंवा गैरवर्तणुकीबद्दली दोषी आढळले किंवा 
शासकीय सेवेत अभियोग्य नसतील तर त्यांची सेवा समाप्त करण्यात येईल. 

९) नियमाप्रमाणे उमेदवारांना विहित मराठी व हिंदी भाषा परीक्षा उत्तीर्ण व्हावे लागेल. 

qo) उमेदवारांना शासन निर्णय, वित्त विभाग, क्रमांक अंनिया-१००५/१२६/सेवा-४, 
दि.३१.१०.२००५ नुसार विहित केलेली परिभाषित अंशदायी निवृत्ती योजना लागू राहील. 

३. सदर शासन आदेशा महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर उपलब्ध 
करण्यात आले असून त्याचा संकेतांक क्र. २०२३०३१३१६३६४०५५२९ असा आहे. सदर आदेश डिजीटल 
स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 
महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावांने, SANDEEP Se ne 
BHIVRAJ PAWAR : 
(संदीप भि. पवार) 
कार्यासन अधिकारी,महाराष्ट्र शासन 


प्रति, 

१. संचाळक, अभियोग संचालनालय, महाराष्ट्र राज्य, मुंबई. 

२. सचिव, महाराष्ट्र लोकसेवा आयोग, मुंबई. 

३. सामान्य प्रशासन विभाग (कार्यासन १२ व १६ ब), मंत्रालय, मुंबई. 

४. महालेखापाल (लेखा व अनुज्ञेयता / लेखा परीक्षा), महाराष्ट्र राज्य, मुंबई / नागपूर. 
५. मा. मुख्यमंत्री यांचे अपर मुख्य सचिव, मंत्राळय, मुंबई. 

६. अप्पर मुख्य सचिव (अ. व सु.) यांचे स्वीय सहाय्यक, गृह विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 
७. उप संचालक, अभियोग संचालनालय,औरंगाबाद परिक्षेत्र, औरंगाबाद. 

८. उप संचालक, अभियोग संचालनालय, पुणे परिक्षेत्र, पुणे. 

९. सहाय्यक संचालक व सरकारी अभियोक्ता, बीड. 

१०.सहाय्यक संचालक व सरकारी अभियोक्ता, सोलापूर. 

११.अधिदान व लेखा अधिकारी, मुंबई. 

१२.निवासी लेखा परीक्षा अधिकारी, बीड / सोलापूर. 

१३. जिल्हा कोषागार अधिकारी, बीड / सोलापूर. 

१४.निवडनस्ती (पोल-१०). 


पृष्ठ २ पैकी २ 


